१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
सन २०२१-२२ साठी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना 
देण्यात येणा-या (टाईड/अनटाईड) अनुदानाच्या 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : पंविआ -२०२१/प्र.क्र.८५/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : २० जुले, २०२१ 


शासन परिपत्रक 


१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिनांक १ एप्रिळ,२०२० ते ३१ मार्च,२०२५ या 


कालावधीत केंद्र शासनाकडून राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी 


राज्याला मूलभूत/ बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या 


स्वरूपात निधी देण्यात येणार आहे. प्रस्तुत अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत 


या तिन्ही स्तरांसाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. 


सन २०२०-२१ मध्ये पण १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत मूलभूत/ बेसिक अनुदान (अनटाईड) 


व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरूपात प्राप्त झाल्येल्या निधी ५०-५०% या 


प्रमाणात विभागण्यात आला होता. पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे दिनांक. २४.५.२०२१ 


च्या पत्रानुसार सन २०२१-२२ साठी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत बंधित अनुदान (टाईड) ६०% 


आणि मूलभूत/ बेसिक अनुदान (अनटाईड)४०% या प्रमाणात विभागण्यात आले आहे. त्यानुसार सदर 


प्रमाणात खर्च करण्यात यावा आणि निधी वाटप ( Fund Allocation ) चा सुधारित प्रस्ताव दिनांक. 


३०.७.२०२१ पर्यंत द्यावा. तसेच ग्रामपंचायत विकास आराखडा सुधारित करून “प्लॅन प्लस” वर 


अपलोड करण्याबाबत कारवाई करण्यात यावी. 


प्रत, 


शासनपरिपत्रक क्रमांकःपंविआ-२०२१/प्रक्र-८५ /वित्त-४ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट बसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र.२०२१०७१५१७४००७४१२०असा आहे. 


महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनावाने, 


Digitally signed by Pravin Jain 


p fa V N DN: cn=Pravin Jain, o=Rural 


Development Department, ou, 
email=pravin.jain@nic.in, c=IN 


Ja N Date: 2021.07.22 12:14:02 
+05'30' 


(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) विभागीयआयुकक्‍्त (सर्व) 
२) जिल्हाधिकारी (सर्वी 
३) मुख्यकार्यकारीअधिकारी, जिल्हापरिषद (सर्व) 
४) उपमुख्यकार्यकारीअधिकारी (ग्रापं, जिल्हापरिषद (सर्व) 
) 
) 


५) मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हापरिषद (सर्व) 

६)सरपंच (सर्व) 

७) अवर सचिव (पं.रा.-६), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 
८) निवडनस्ती (वित्त-४) 


पृष्ठरपैकी२ 


